समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत शिक्षक शिक्षण (Teacher 
Education) या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत सन २०२२- 
२०२३ या वित्तीय वर्षासाठी राज्य हिस्सालेखाशीर्ष 
२२०२ । ६१२ मधून वेतनासाठी तरतूद वितरीत 
करण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डायट-२०२२/प्र.क्र.४२ /प्रशिक्षण 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १७ मे, २०२२ 


वाचाः-१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : डायट-२०२२/प्र.क्र.४२ /प्रशिक्षण, 
दिनांक १३ मे,२०२२ 


शासन निर्णयः- 


समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत शिक्षक शिक्षण (Teacher Education) ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून या 
योजनेसाठी केंद्र शासन ६०% व राज्य शासन ४०% निधी उपलब्ध करून देते. यामधून राज्यातील जिल्हा शिक्षण 
व प्रशिक्षण संस्थामधील अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतन अदा करण्यात येते. सदर योजनेसाठी कार्यरत पदांचे 
वेतन अदा करण्यासाठी राज्यहिस्सा (General) लेखाशीर्ष २२०२ आय ६१२ अंतर्गत ०१ वेतन उद्दिष्टाखाली 
अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदीमधून तरतूदीपैकी रु. ९,०६,३६,०००/-(रुपये नऊ कोटी सहा लाख छत्तीस 
हजारफक्त) इतकी तरतूद वितरीत करण्यास उपरोक्त संदर्भ क्र. १ च्या दिनांक १३ मे २०२२ च्या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 


सदर शासन निर्णय या शासन निर्णयान्वये रद्द करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०५१७१६१२२६९५२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, डा ल कात पाचा 


KARPATE 
Date: 2022.05.17 16:14:35 +05'30' 


(टि. वा. करपते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव. 

२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. मंत्री (शालेय शिक्षण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा. राज्यमंत्री (शालेय शिक्षण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः डायट-२०२२/प्र.क्र.४२ /प्रशिक्षण 


७. आयुक्‍त (शिक्षण) महाराष्ट्र शासन, पुणे 

८. राज्य प्रकल्प संचालक, समग्र शिक्षा अभियान, चर्नीरोड, मुंबई. 

९. संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१०. संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

११. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

१२. संचालक (प्रौढ व अल्पसंख्याक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र (9/2), मुंबई/नागपूर 

१४. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), 9/2, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

१५. सर्व प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (DIET) 

१६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१७. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८. वित्त विभाग (व्यय-५/अर्थसंकल्प-८), मंत्रालय, मुंबई. 

१९. अर्थसंकल्प कार्यासन, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी मंजूर रक्‍कम 
बी.डी.एस.प्रणालीवर तात्काळ उपलब्ध करुन द्यावी. 

२०. निवडनस्ती (प्रशिक्षण). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


